सन २०१३-१४ या वित्तीय वर्षातील मंजूर योजनेतर 
तरतूदीमधून सहायक अनुदाने वेतनेतर व सहाय्यक 
अनुदाने (स्वेच्छाधीन अनुदानातून बांधकामे) यांना 
मंजूरी देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१४/प्र.क्र.७५/तुरुंग-२ 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर नं. १, ३० वा मजला, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५. 
दिनांक: २० मार्च, २०१४. 


वाचा 

अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, पूणे यांचे पत्र क्र. 

बीएलडी/स्वेच्छानिधी/२०१३-१४/८९४, दिनांक २१.०१.२०१४. 
शासन निर्णय 

राज्यातील कारागृह विभागाकरिता सन २०१३-१४ या वित्तीय वर्षामध्ये लेखाशीर्ष 

२०५६०१७१-३१ सहायक अनुदाने (स्वेच्छानिधी बांधकामे) योजनेत्तर या लेखाशीर्षखाली रु.३.५० लक्ष 
इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. वरील तरतूदीमधून माहे जानेवारी २०१४ अखेर रुपये २.८० लक्ष 
संगणक प्रणालीवर उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. सदर तरतूदीमधून अपर पोळीस महासंचालक व 
कारागृह महानिरीक्षक,महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे कार्यालयातील नुतनीकरणाची कामे करण्यात येणार 
आहे. राज्यातील कारागृह विभागाकरीता सन २०१३-१४ या वित्तीय वर्षामध्ये लेखाज्ीर्ष २०५६०१७१-३१ 
सहायक अनुदाने (स्वेछानिधी बांधकामे ) योजनेत्तर या लेखाशीर्षखाली रुपये २.८० लक्ष वितरीत 
करण्यास अनुज्ञेय कामासाठी,प्रचलित नियमानुसार खर्च करण्याच्या अटीस अधीन राहून शासनाची 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. यावरील होणारा खर्च सन २०१३-१४ या वित्तीय वर्षात मागणी क्र. बी-५ मुख्य लेखाशीर्ष २०५६ 
तुरुंग, (००) (१२) स्वेच्छाधीन अनुदानातून बांधकामे (२०५६ ०१७१) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या 
लेखा शीर्षाखाली उपलब्ध होणाऱ्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१४/प्र.क्र.३६/तुरुंग-२ 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १५६/१४/व्यय-८., दिनांक- 
०६.०३.२०१४ नुसार प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०१४०३२११०३५३७३४२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ravindra Ishwar 


R av | N d fa Ok: CN = Ravindra Ishwar Giri, C = 


IN, S = maharashtra, O = 
» GOVERNMENT OF 


Ishwar Giri vansssies custome 


(x. 3. गिरी ) 
कार्यासन अधिकारी,गृह विभाग. 
प्रत, 
© अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
«७ कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
© महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य १ मुंबई 
© महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १ मुंबई 
© महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य २, नागपूर, 
«७ महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य २, नागपूर, 
«७ जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 
«७ अवर सचिव (बीयुडी-१) गृह विभाग,जागतिक व्यापार केंद्र,सेंटर 4.9, ११ वा मजला 
कफ परेड, मुंबई -४०० ००५, 
«७ निवड नस्ती (तुरुंग- 


पृष्ठ २ पैकी २ 


